RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 

वर्ष ८ , अंक ३७ ] 

गुरुवार , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १२.०० 

असाधारण क्रमांक ६७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

पनवेल महानगरपालिका 

ता . पनवेल जि . रायगड 
अधिसूचना 

फेरीवाला धोरण आदर्श उपविधी , २०२२ 

पमपा / DAYNULM / SUSV / 2421 / जा.क्र . / 08 / 2022 

ज्याअर्थी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २६० अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमातील 
कलम ४६० आणि पथविक्रेता ( उपजिविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन ) ( महाराष्ट्र ) योजना , २०१७ अन्वये पनवेल महानगरपालिका 
क्षेत्रातील आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी महापालिकेतील फेरीवाला धोरण आदर्श उपविधी , २०२२ करता येतात आणि ज्याअर्थी 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र . II / २०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम याची सुधारणा महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग- चार , दिनांक १३ मार्च अन्वये झालेली आहे . 

त्याअर्थी मी श्री . गणेश देशमुख , आयुक्त , पनवेल महानगरपालिका , पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाला धोरण आदर्श 
उपविधी , २०२२ आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी अधिनियमातील कलम ४६० च्या प्रयोजना करिता प्रदान करण्यात येत आहे . 

( १ ) 

भाग दोन - ६७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

पनवेल महानगरपालिका 
पनवेल ४१०२०६ 

• पनवेल महानगरपालिका 

स्थापना २०१६ 

फेरीवाला धोरण 
आदर्श उपविधी , २०२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

३ 

नियम 

भाग १ 

१.१ संक्षिप्त नामाभिधान 

( अ ) हे उपविधी पनवेल महानगरपालिका फेरीवाला व्यवसायाचे ( विनियमन ) आदर्श उपविधी , २०२२ या नावाने 
संबोधण्यात येईल . 

( ब ) हे उपविधी पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात लागू राहील . 

( क ) हे उपविधी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 

१.२ व्याख्या 

( अ ) विषयात किंवा संदर्भात काहीही प्रतिकुल नसल्यास या नियमात 

4 

( १ ) “ फेरीवाला ' म्हणजे आपला माल कोणत्याही पक्क्या संसाधनाशिवाय परंतु सार्वजनिक रस्त्यावर / खाजगी 
जमिनीवर एखादया तात्पुरत्या स्थिर संरचनेच्या आधारे किंवा फिरत्या गाडीच्या आधारे किंवा डोक्यावर भार वाहून फेरीने 
लोकांना वस्तुची विक्री करणारी किंवा सेवा देणारी व्यक्ती . 

( टीप - फेरीवाल्यांच्या व्याख्येमध्ये महानगरपालिका यांनी यापूर्वी दिलेले अपंगाकरिता PCO बुथ चर्मउदयोग , आरे 
सरिता दूध केंद्र तसेच इतर पक्के स्टॉल यांचा समावेश नाही . ) 

‘ 

( २ ) “ स्थिर फेरीवाला " म्हणजे एकतर नेमून दिलेल्या मनपा क्षेत्रातील एका जागेवर बसून मालाची विक्री करणारी 
किंवा सेवा देणारी व्यक्ती . 

( 

( ३ ) “ फिरता फेरीवाला ' ' म्हणजे ढकल गाडीवरुन किंवा हातगाडीवरुन किंवा सायकलवरुन किंवा वाहनातुन किंवा 
आपल्या डोक्यावरील टोपलीतुन मालाची विक्री करत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणारी व्यक्ती . 

, 

( ४ ) " व्यक्ती ' ' म्हणजे वय वर्ष १८ पुर्ण झालेली व्यक्ती . 

( ५ ) " कुटूंब " म्हणजे पती - पत्नी व त्यांची १८ वर्षापेक्षा कमी वय असलेली मुले . 

( ६ ) “ फेरीवाला क्षेत्र I " म्हणजे पनवेल महानगरपालिकेकडून फिरता फेरीवाला व स्थिर फेरीवाला यांना व्यवसायासाठी 
दिर्घकाळासाठी किंवा तात्पुरते अनुज्ञेय म्हणून घोषित करण्यात आलेले क्षेत्र . 

6 

( ७ ) “ फेरीवाला क्षेत्र II " म्हणजे महानगरपालिकेने घोषित केलेले असे क्षेत्र की , ज्या क्षेत्रामध्ये फक्त फिरता 
फेरीवाला व्यवसाय करु शकतील . या क्षेत्रामध्ये ना - फेरीवाला क्षेत्र व फेरीवाला क्षेत्र I व्यतिरिक्त क्षेत्राचा समावेश असेल . 
( ८ ) “ ना - फेरीवाला क्षेत्र ' म्हणजे महानगरपालिकेने त्यांच्या हद्दीत फेरीवाला व्यवसाय करण्याकरिता प्रतिबंधीत 
म्हणून जाहिर केलेले क्षेत्र . 

( ९ ) “ अधिकृत - फेरीवाला ' म्हणजे महनगरपालिकेकडे फेरीवाला म्हणून नोंदणी केली आहे . आणि महानगरपालिकेच्या 
हद्दीत घोषित फेरीवाला क्षेत्रात किंवा खाजगी ठिकाणी संबंधित मालमत्ता धारकाच्या मान्यतेने स्वतः व्यवसाय करीत आहे , 
अशी व्यक्ती . 

( १० ) " अनधिकृत फेरीवाला ' ' म्हणजे अधिकृत फेरीवाला व्यतिरिक्त इतर फेरीवाले . 

( ११ ) " किऑस्क " म्हणजे असा सुशोभित केलेला खोका की ज्यामध्ये मध्यभागी बसून व्यवसाय करता येतो . 
( १२ ) “ निराधार महिला " म्हणजे जिला उपजिविकेसाठी कोणतेही साधन उपलब्ध नाही आणि जिच्या कुटूंबात 
कमवती व्यक्ती नाही अशी स्त्री . 

6 

( १३ ) “ मागासवर्गीय ' म्हणजे ज्या व्यक्तीला अनुसुचित जाती / अनुसुचित जमाती / इतर मागासवर्ग / भटक्या 
जाती / विमुक्त भटक्या जमाती / विशेष मागास वर्ग याचे शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने जातीचे वैध प्रमाणपत्र दिले आहे 

अशी व्यक्ती . 


भाग दोन - ६७-१अ 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

( १४ ) " अपंग " म्हणजे ज्या व्यक्तीकडे ४० टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व असल्याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक 
किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र आहे अशी व्यक्ती . 

‘ 

( १५ ) “ माजी सैनिक " ज्या व्यक्तींना केंद्रीय संरक्षण विभागाने त्यांचे सेवेतून सेवा निवृत्त झाले असल्याचे प्रमाणपत्र 
दिले आहे अशा व्यक्ती ( ज्या सैनिकाविरुद्ध संरक्षण विभागाकडून कोर्ट मार्शल व तत्सम स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात 
आली असेल अशा व्यक्ती वगळून ) 

( १६ ) रस्तारुंदीने / विकास कामामुळे बाधित झालेल्या व्यक्ती पनवेल महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्तारुंदीकरण , 
अन्य विकासकामे किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , कोणत्याही स्वरुपाचा मोबदला न देता , व्यावसायिक जागा ताब्यात 
घेतल्यामुळे बाधित होणारी व्यक्ती . 

( १७ ) प्रकल्पग्रस्त " म्हणजे ज्या व्यक्तीला शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रकल्पग्रस्त असल्याबाबत प्रमाणपत्र 
दिले आहे अशी व्यक्ती . 

( १८ ) विधवा महिला विधवा , परितक्त्या , घटस्फोटिता महिला . 

( १ ९ ) अधिनियम याचा अर्थ मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४ ९ . 

( २० ) महापालिका याचा अर्थ पनवेल महानगरपालिका . 

( २१ ) आयुक्त या संज्ञेत हया नियमाच्या तरतुदीद्वारे किंवा अन्वये आयुक्तांकडे प्रदान केलेल्या किंवा त्यांचेवर 
सोपविण्यात आलेल्या किंवा त्यांच्याकडे असलेले अधिकार , कर्तव्ये आणि कार्ये यांचा वापर करण्यासाठी , पालन करण्यासाठी 
किंवा पार पाडण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम ६ ९ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये आयुक्तांद्वारे शक्ती प्रदान करणेत आलेला 
कोणताही महापालिका अधिकारी किंवा कर्मचारी याचा समावेश होतो . 

( २२ ) शासन याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य शासन आणि भारत सरकार परंतु त्यात शासनाच्या मालकीची अथवा शासनाने 
निर्गमित केलेली महामंडळे याचा समावेश होत नाही . 

( २३ ) नियम याचा अर्थ मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५४,४५६ पोटकलम ७ ( ब ) ( १७ ) 
अन्वये आणि कलम १४ ९ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पनवेल महानगरपालिका फेरीवाला व्यवसायाचे ( विनियम ) 
आदर्श उपविधी २०२२ ( ब ) या नियमात वापरण्यात आलेल्या ज्या शब्दांचा किंवा वाक्यसमुहांच्या स्वतंत्र व्याख्या देण्यात 
आलेल्या नाहीत , ते महानगरपालिका / नगरपालिका अधिनियमात ज्या अर्थाने वापरण्यात आले असतील तोच त्यांचा अर्थ 
गृहीत धरण्यात येईल . 

फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाचे विनियमनासाठी संस्थात्मक रचना 

२. महानगरपालिका शहर फेरीवाला समिती . 

२.१ महानगरपालिका शहर फेरीवाला समिती स्थापन करणे 

शासन निर्णय क्रमांक राफेधो -२०१३ / प्र.क्र .३ ९ / नवि- ३४ दिनांक २१ ऑक्टोंबर २०१३ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
अ , ऑगस्ट ३ , २०१६ नुसार महानगरपालिकेने फेरीवाला समितीची स्थापना केली आहे . 

असाधारण भाग चार - 

अ.क्र . 

फेरीवाला समिती पदाधिकारी 

प्रवर्ग 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

१ 

स्थानिक प्राधिकरण प्रतिनिधी 

मा . आयुक्त , पनवेल महानगरपालिका तथा अध्यक्ष शहर फेरीवाला 
समिती 

२ 

स्थानिक प्राधिकरण प्रतिनिधी 

मा . पोलिस आयुक्त , नवी मुंबई , तथा सदस्य शहर फेरीवाला समिती 
मा.व्यवस्थापकीय संचालक सिडको , तथा सदस्य शहर फेरीवाला 
समिती 

३ 

स्थानिक प्राधिकरण प्रतिनिधी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

स्थानिक प्राधिकरण प्रतिनिधी 

मा . सहा पोलीस आयुक्त , ( वाहतुक ) , बेलापुर तथा सदस्य शहर 
फेरीवाला समिती 

५ 

स्थानिक प्राधिकरण प्रतिनिधी 

मा . सहाय्यक संचालक नगररचना पनवेल महानगरपालिका तथा 
सदस्य शहर फेरीवाला समिती 

६ 

स्थानिक प्राधिकरण प्रतिनिधी 

मा . वैदयकीय आरोग्य अधिकारी , पनवेल महानगरपालिका तथा 
सदस्य शहर फेरीवाला समिती 

श्री . सुधाकर रामचंद्र वारदे , सदस्य 

फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी 

८ 

श्री . रामनाथ महादेव पाटील , सदस्य 

फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी 
फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी 

९ 

श्री . विष्णु भिवा घाग , सदस्य 

१० 

श्रीमती प्रियंका रेवण कोंडे , सदस्य 

फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी 

११ 

श्री सचिन शहाजी गायकवाड , सदस्य 

फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी 

१२ 

श्री . संजय पंढरीनाथ पावडे , सदस्य 

फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी 

१३ 

श्री . प्रकाश रामचंद्र चांदिवडे , सदस्य 

फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी 

१४ 

फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी 

श्री थोरात शंकर तुकाराम , सदस्य 
१५ श्री सुनिल मारुती मिन्ढे , सदस्य 

फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी 

१६ 

श्रीम . सिता सदानंद पाटील , सदस्य 

फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी 

१७ 

श्रीमती सुनिता प्रकाश कांबळे , सदस्य 

समुदाय आधारित संघटना 

१८ 

श्रीमती सुहासिनी दिनेश केकाणे , सदस्य 

समुदाय आधारित संघटना 

१ ९ 

श्री . मल्लिनाथ शंकरराव गायकवाड , सदस्य 

समुदाय आधारित संघटना 

२० 

श्री . देविदास अनंत भुजबळ , सदस्य 

समुदाय आधारित संघटना 

२१ 

श्री . आजिनाथ महादेव सावंत , सदस्य 

२२ 

श्री विजय बाजीराव चव्हाण , सदस्य 

समुदाय आधारित संघटना 
समुदाय आधारित संघटना 
नागरी संस्था संघटना ( NGO ) 
नागरी संस्था संघटना ( NGO ) 

२३ 

श्रीमती रंजना सुरेश सडोलीकर , सदस्य 
श्रीमती सजीथा दिनसेन अप्पाचथ , सदस्य 

२४ 

२५ डॉ . भक्तीकुमार दवे , सदस्य 

नागरी संस्था संघटना ( डॉक्टर ) 

२६ 

श्री . चेतन भास्करराव जाधव , सदस्य 

नागरी संस्था संघटना ( वकील ) 

२७ 

श्री . शंकरराव पांडुरंग त्रिंबके , सदस्य 

नागरी संस्था संघटना ( महत्वाचे नागरीक ) 

२८ जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी , सदस्य 

नागरी संस्था संघटना जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी 

२ ९ उपमुख्य 
उपमुख्य अभियंता 

( निमंत्रित सदस्य ) 

मध्य रेल्वे , रेल्वे स्टेशन , पनवेल 

३० 

( निमंत्रित सदस्य ) 

सार्व . बांधकाम उपविभागीय क्र . १ 

३१ 

निमंत्रित सदस्य 

३२ 

निमंत्रित सदस्य 

३३ 

निमंत्रित सदस्य 

३४ 

निमंत्रित सदस्य 


उप विभागीय अभियंता 

प्रभाग अधिकारी अ- खारघर , पनवेल महानगरपालिका 

प्रभाग अधिकारी ब - कळंबोली , पनवेल महानगरपालिका 

प्रभाग अधिकारी क - कामोठे , पनवेल महानगरपालिका 

प्रभाग अधिकारी ड – पनवेल , पनवेल महानगरपालिका 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

शहर फेरीवाला समितीच्या एकूण सदस्य संख्येपैंकी किमान २० टक्के एवढे फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी व १० टक्के 
सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत व सदर प्रतिनिधींचे नामनिर्देशन आयुक्त , ( अध्यक्ष , फेरीवाला समिती ) पनवेल 
महानगरपालिका यांनी केले आहेत . तसेच समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी एक तृतीयांश महिला प्रतिनिधी आहेत . समितीच्या 
सभेसाठी एकूण सदस्यांपैकी किमान एक तृतींयाश सभासदांच्या उपस्थिती आवश्यक राहील . समितीची बैठक तीन महिन्यातुन 
किमान एकदा घेण्यात येईल . परंतु आवश्यकतेनुसार तातडीची बैठक अध्यक्षांना बोलविता येईल . 

२.२ महानगरपालिका शहर फेरीवाला समितीची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 

महानगरपालिका शहर फेरीवाला समितीच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल 

: 

( १ ) फेरीवाल्यांकरिता शहरात जागांचे नियोजन करणे तसेच स्थिर फेरीवाल्यांकरिता फेरीवाला निहाय वाटप करावयाच्या 
जागेचे क्षेत्रफळ व स्वरुप ठरविणे . अधिनियम तरतुदीनुसार जागा भाडे आकारणी करणे . 

( २ ) स्थिर व फिरता फेरीवाल्यांच्या नोंदणी संख्येची शिफारस महानगरपालिकेला करणे . 

( ३ ) महानगरपालिकेच्या मान्यतेने फेरीवाल्यांकरिता नोंदणी शुल्क व इतर शुल्क निश्चित करणे . 

( ४ ) कमाल ५ वर्षे या मर्यादेच्या अधीन राहून फेरीवाल्यांकरिता नोंदणीचा कालावधी ठरविणे . 

( ५ ) फिरता फेरीवाले व स्थिर फेरीवाले यांनी विक्री करावयाच्या मालाचा प्रकार ठरविणे . 

( ६ ) फेरीवाला क्षेत्र I , फेरीवाला क्षेत्र - II व ना फेरीवाला क्षेत्राची शिफारस महानगरपालिकेला करणे . 

( ७ ) फिरता फेरीवाल्यांकरिता माल वाहतुकीच्या वाहनाचा आकार , प्रकार , रचना ठरविणे . 

( ८ ) फेरीवाला क्षेत्रामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी / सुविधांबाबत धोरण ठरविणे . 

९ ) फेरीवाल्यांकरिता सामाजिक सुरक्षिततेबाबत व कल्याणकारी धोरण ठरविणे . 

( १० ) आठवडी बाजाराबाबत धोरण ठरविणे . त्यासंबंधी अधिनियम तरतुदीनुसार भुईभाडे आकारणी करणे . 
( ११ ) अटी व शर्तीचे भंग करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडाचे धोरण ठरविणे . 

( १२ ) फेरीवाल्यांचे विनियमन करणाऱ्या इतर मुद्यांबाबत धोरण ठरविणे . 

३. फेरीवाल्यांची नोंदणी 

( क ) अधिनियम याचा अर्थ पथविक्रेता ( उपजिविका संरक्षण व पथवि विनियमन ) अधिनियम , २०१४ असा आहे . 
( ख ) नियम याचा अर्थ विक्रेता ( उपजिविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन ) ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१६ असा आहे . 
( ग ) योजना याचा अर्थ पथविक्रेता ( उपजिविका संरक्षण व पथविक्री विनियम महाराष्ट्र ) योजना , २०१७ असा आहे . 
( घ ) या उपविधीमध्ये वापरलेले परंतु विनिर्दिष्ट न केलेले शब्द शब्दप्रयोग याना अधिनियमामध्ये , नियमांमध्ये , योजनांमध्ये 
जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल . 

३.१ . पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण व नोंदणी 

सर्वेक्षण करणे : 

विद्यमान सर्व पथविक्रेत्यांचे सर्वसमावशेक सर्वेक्षण नगर पथविक्रेता ६ महिन्यांच्या आत करण्यात येईल . सर्वेक्षणाशी 
संबंधित नियोजन , प्रचलन , देखरेख , पर्यवेक्षण करणे इत्यांदी बाबतची जबाबदारी नगर पथविक्रेता समितीची असेल . त्यानंतर 
नगर पथविक्रेता समितीमार्फत दर पाच वर्षांनी पुनःसर्वेक्षण करण्यात येईल . 

सर्वेक्षणाची प्रसिद्धी : 

स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे प्रस्तावित सर्वेक्षणची पद्धत , नियोजन आणि सर्वेक्षण सुरु करण्याबाबत पर्याप्त प्रसिद्धी 
देण्यात येईल . 


७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 
सर्वेक्षण करण्याची रित : 

i . स्थानिक प्राधिकरण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यरत असलेल्या पथविक्रेत्यांचे अचूक सर्वेक्षण करील . 

ii . परिशिष्ट -१ मधील नमुन्यात माहिती गोळा करून इलेक्ट्रॉनिक रीतीने हे सर्वेक्षण करण्यात येईल . स्थानिक प्राधिकरण 
विहित नमुन्यापेक्षा अधिक असलेली कोणतीही अतिरिक्त माहिती संकलित करण्याची आवश्यकता विहित करणार नाही . 
निर्देशक स्वरूपाचा आदर्श सर्वेक्षण नमुना परिशिष्ट - १ म्हणून सोबत जोडलेला आहे . 

iii . स्थानिक प्राधिकरण सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या कालावधीत नोंदणी यशस्वी झालेल्या पथविक्रेत्यांचे 
यादी इलेक्ट्रॉनिकरित्या व आवश्यकता असल्यास ही यादी मुद्रीत स्वरूपात प्रसिद्ध करेल . 

iv . स्थानिक प्राधिकरणाकडून यादी प्रसिध्द केल्यानंतर प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधी मध्ये हरकती 
व सूचना मागविण्यात येतील . सदर हरकती विचारात घेऊन हरकती व सूचना सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसांत नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांचे अंतिम यादी प्रसिध्द करण्यात येईल . 

पथविक्रेता म्हणून नोंदणी करण्यासाठीचे पात्रता निकष : 

- 

पथविक्रेता नोंदणीकरिता किमान पात्रता खालीलप्रमाणे : 

i . तो / ती भारताचा नागरिक असावा / असावी . 

ii . महाराष्ट्रातील अधिवासी असावा / असावी . 

iii . सर्वेक्षणाच्या दिनांकास पथ विक्रेत्याचे वय १४ वर्षांपेक्षा कमी असणार नाही . 

iv . पथ विक्रीखेरीज उपजीविकेची इतर कोणतीही साधने असणार नाही . 

पथविक्रेता म्हणून नोंदणी केल्यामुळे पथविक्री करण्याचा हक्क प्रदान न होणे 

स्थानिक प्राधिकरणाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने नोंदणी प्रमाणपत्र , पथविक्री आणि ओळखपत्र दिल्याशिवाय केवळ 
पथविक्रेता म्हणून नोंदणी केल्यामुळे / यशस्वीरित्या नोंदणीकृत पथविक्रेता यादीमध्ये नाव प्रसिध्द झाल्यामुळे पथविक्री 
करण्याचा कोणतीही हक्क प्रदान होत नाही . 

पथविक्रेत्यांची माहिती ( database ) : 

प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे सर्व पथविक्रेत्यांची माहिती ( database ) ठेवण्यात येईल . 
३.२ स्थिर व फिरत्या फेरीवाल्यांकरिता नोंदणीची कार्यपध्दती व सर्वसाधारण अटी व शर्ती 
फेरीवाल्यांची फेरीवाला नोंदणी खालील कार्यपध्दतीनुसार करण्यात येईल . 

( १ ) महानगरपालिका फेरीवाला नोंदणीसाठी आव्हान करण्याकरिता वृत्तपत्रात जाहीर सुचना प्रसिध्द करेल . 

( २ ) फेरीवाला नोंदणी करण्याकरिता अर्जदाराने अर्जासोबत रहिवासाचा दाखला जोडणे आवश्यक राहील . 
१. महाराष्ट्र राज्यात १५ वर्षे रहिवासाचा दाखला , २. अनधिकृत व्यवसाय केलेबाबत स्वतःच्या नावे झालेल्या 
दंडाची पावती , ३. रेशनकार्ड ४. आधारकार्ड ५. जातीचे प्रमाणपत्र ६. व्यवसायाबद्दलचा अन्य पुरावा इ . 

( ३ ) फेरीवाल्यांचा नोंदणीचा कालावधी कमाल ५ वर्षांचा राहील व त्यानंतर नोंदणीचे महानगरपालिका अटी शर्तीनुसार 
नुतनीकरण करणे आवश्यक राहील . 

( ४ ) नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना महानगरपालिका छायाचित्र असलेले ओळखपत्र व विक्रीप्रमाणपत्र देईल . 

३.३ फिरत्या फेरीवाल्यांच्या नोंदणीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती - 

( १ ) प्रत्येक नोंदणीकृत फिरत्या फेरीवाल्याने ओळखपत्र सहज दिसेल अशा पध्दतीने अंगावर लावणे बंधनकारक राहील . 

( २ ) फिरत्या फेरीवाल्यांना ना फेरीवाला क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्रात सतत फिरुन व्यवसाय करणे बंधनकारक राहील . 

( ३ ) फिरता फेरीवाल्यांना त्यांचा व्यवसाय महानगरपालिका विहित करेल त्या वेळेतच करता येईल . 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

( ४ ) नोंदणीकृत फिरता फेरीवाल्याला कोणताही अन्नपदार्थ शिजवता वा तयार करता येणार नाही . फिरत्या फेरीवाल्याला 
नोंदणी पत्रात नमुद केलेल्या वस्तुंचीच विक्री करता येईल . 

( ५ ) नोंदणीकृत फेरीवाल्याला डोक्यावर टोपली / पाटी ठेवून किंवा सायकलने किंवा महानगरपालिकेने ठरवून दिलेल्या 
आकाराच्या व रचनेच्या हातगाडीतुन किंवा अन्य वाहन इत्यादीमधून व्यवसाय करता येईल . मात्र त्या वाहनांवर फेरीवाला नोंदणी 
क्रमांक लिहिणे बंधनकारक राहील . 

( ६ ) फिरत्या फेरीवाल्यांने कचरा रस्त्यामध्ये कोठेही न टाकता तो महानगरपालिकेच्या कचरा कुंडीत टाकेल . 

( ७ ) नोंदणीकृत फिरता फेरीवाला ना - फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसाय करताना आढळल्यास त्याची नोंदणी रद्द करण्यात येईल 
व तो या उपविधीच्या तरतुदीप्रमाणे व संबंधित महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . 
३.४ . स्थिर फेरीवाल्यांकरिता नोंदणीची सर्वसाधारण अटी व शर्ती 

( १ ) नोंदणीकृत स्थिर फेरीवाल्याने ओळखपत्र सहज दिसेल अशा पध्दतीने अंगावर लावणे बंधनकारक राहील . 

( २ ) नोंदणीकृत स्थिर फेरीवाला व्यवसायाच्या जागी हजर नसताना व्यवसाय सांभाळण्यासाठी तो त्याचे कुटुंबातील आणखी 
एका व्यक्तीचे नाव अर्जात नमूद करु शकेल . त्या व्यक्तीने नोंदणीच्या कोणत्याही अटींचा केलेला भंग हा नोंदणीकृत फेरीवाल्यानेच 
केला आहे , असे समजण्यात येवून नोंदणीकृत फेरीवाला त्यासाठी कारवाईस पात्र राहील . 

( ३ ) स्थिर फेरीवाल्यास देण्यात आलेली बैठकीची जागा ( पीच ) ही महानगरपालिकेच्या मालकीची राहील . त्या जागेबाबत 
नोंदणीधारकाला कोणताही अधिकार प्राप्त होणार नाही . ही जागा कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्याचा नोंदणीधारकाला अधिकार 
असणार नाही . 

( ४ ) स्थिर फेरीवाला क्षेत्रात महानगरपालिकेने नेमून दिलेल्या जागेवरच विक्रीचा माल ठेवून पुर्णपणे तात्पुरत्या स्वरुपात 
ठराविक वेळेसाठी दैनिक / मासिक भाडेतत्वावर व्यवसाय करेल . भाडे आकारणी अधिनियम तरतुदीनुसार व मनपा अटी व 
शर्तीनुसार तसेच नोंदणीकृत करार पध्दतीची असेल . 

( ५ ) महानगरपालिकेने पदपथावर घोषित केलेले तात्पुरता फेरीवाला क्षेत्र यामध्ये महापालिकेने ठरवून दिलेल्या संरचनेच्या 
किऑस्क मध्ये विक्रीचा माल ठेवून स्थिर फेरीवाल्यास व्यवसाय करता येईल किंवा महापालिका जमीनीवर आखून दिलेल्या पीच 
वर घडीच्या टेबल वर विक्रीचा माल ठेवून व्यवसाय करता येईल . मात्र , विक्रीची वेळ संपल्यानंतर घडीचा टेबल व माल परत 
घेवून जाणे बंधनकारक राहील . 

( ६ ) विशेष सुरक्षा कारणासाठी २४ तासांची नोटीस देवून पीचच्या जागेचा वापर कारण संपेपर्यंत थांबविण्याचा संबंधित 
आयुक्ताला अधिकार असेल . 

( ७ ) स्थिर फेरीवाल्यांना त्यांचा व्यवसाय महानगरपालिकेने विहित केलेल्या वेळेतच करता येईल . तसेच गि - हाइकांशी सभ्य 
भाषेत व्यवहार करणे व चांगली वर्तणूक ठेवणे स्थिर फेरीवाल्यास बंधनकारक राहील . 

( ८ ) स्थिर फेरीवाल्यास गि - हाइकांचे लक्ष वेधण्यासाठी मोठयाने ओरडण्याचा , गि - हाइकाच्या अंगाला स्पर्श करण्याचा , 
ध्वनीवर्धकाचा , उघडझाप करण्याच्या व तीव्र उजेडाच्या दिव्यांचा वापर करण्याचा अधिकार असणार नाही . 

( ९ ) स्थिर फेरीवाल्यास केवळ नोंदणीपत्रात नमूद केलेल्या वस्तुच विक्रीसाठी ठेवता येतील . 

( १० ) ज्या अटींवर नोंदणी देण्यात आलेली आहे , त्यापैकी कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास नोंदणी रद्द केली जाईल . मात्र 
नोंदणी रद्द करण्यापुर्वी नोटीस देवून नोंदणीधारकाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल . ज्या नोंदणीधारकाची नोंदणी 
रद्द झालेली आहे , त्याची पुन्हा नोंदणी करण्यात येणार नाही . 

( ११ ) स्थिर फेरीवाला मयत / विकलांग झाल्यास त्याची स्थिर फेरीवाला नोंदणीची विक्री करता येणार नाही . परंतु त्याची 
नोंदणी त्यांच्या वारसाकडे करारनामा कालावधीत मनपा निश्चित करील त्या दराने हस्तांतर शुल्क भरुन हस्तांतरीत करता येईल . 
४. विक्री प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र : 

अंतिम यादी प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांना स्थानिक प्राधिकरणाकडून 
विक्री प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र देण्यात येईल . 


९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 
४.१ विक्री प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या अटी व शर्ती 

विक्री प्रमाणपत्र हे खाली नमुद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येईल 

१. अधिनियम व नियम यांमधील नमूद अटी व शर्तींच्या पुर्ततेनंतर विक्री प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येईल . 

२. विक्रेता , विक्रीच्या ठिकाणी विक्री प्रमाणपत्र ठळकपणे लावील . विक्रेता , विक्री करण्याच्या संपूर्ण कालावधीमध्ये 
ओळखपत्र सुध्दा जवळ बाळगील . 

३. विक्रीकरिता निश्चित केलेल्या कालावधीमध्ये विक्री करता येईल . 

४. विक्री प्रमाणपत्र हे अहस्तांरणीय असेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत ते मक्त्याने , भाडेपट्याने देता येणार नाही , 
त्याची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही . 

५. जागेवर कोणत्याही प्रकारच्या तात्पुरत्या / कायमस्वरुपी संरचना / बांधकाम करण्यास परवानगी असणार नाही . 
पथविक्रेत्याने त्याला वाटप केलेल्या जागेतच सर्व विक्रीचा माल ठेवला पाहिजे . विक्रीच्या जागेवर कोणतेही प्रक्षेपण करण्यास , 
विस्तार करण्यास परवानगी असणार नाही . तथापि , जमिनीवर किंवा भिंतींवर कायमस्वरुपी बांधलेल्या नसतील अशा छत्र्या / 
छपऱ्या यांचा वापर विक्रेते करु शकतात . 

६. नोंदणीकृत पथ विक्रेता , पुढील आशयाचे हमीपत्र सादर करील : 

i . तो / ती कोणत्याही संसर्गजन्य रोगामुळे बाधीत नाही . 

ii विक्रीच्या जागेवर / प्रक्षेत्रात व आजुबाजुच्या क्षेत्रात स्वच्छता व सार्वजनिक आरोग्य राखील . 

४.२ पथविक्रेता प्रमाणपत्र देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे : 

१. दिव्यांग , विधवा व एकल माता या व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात येईल . 

२. ज्यांची सर्वेक्षणात निश्चिती व नोंदणी केलेली आहे अशांना नवीन प्रवेशार्थीपेक्षा पसंतीक्रम देण्यात येईल . 

३. ज्या विक्रेत्यांना त्यांच्या प्रथम पसंतीक्रमानुसार विक्री प्रमाणपत्र देता येऊ शकत नसेल अशा विक्रेत्यांना वर्णाक्रमानुसार 
त्यांच्या प्रथम पसंतीक्रमाप्रमाणे जागेच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून सामावून घेण्यात येईल . 

४. जर अर्जांची संख्या विक्री जागांच्या / ठिकाणांच्या उपलब्ध संख्येपेक्षा अधिक असल्यास चिठ्ठया टाकून सोडतीव्दारे / 
संगणक किंवा अशा कोणत्याही तत्सम यंत्रणेव्दारे वाटप केले जाईल . नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांमधील विक्री जागानिहाय वाटप चिठ्या 
टाकून सोडती द्वारे देखील करण्यात येईल . 

५. एखादया कुटुबांतील एकापेक्षा अधिक व्यक्तीला ( नवरा व बायको आणि अवलंबित मुले यांचे मिळून बनलेले ) विक्री 
प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये . 

६. ज्यांची उपजीविका न्यायालयाच्या अधिनिर्णयामुळे बाधित झालेली आहे आणि त्यांच्या पुनर्वसनाकरीता योजना तयार 
करण्यासाठी राज्य शासनास निर्देश प्राधान्य देण्यात येईल . 

७. उत्सव हंगाम / मेळा इत्यादी तात्पुरत्या कालावधीसाठी विक्रेत्याला विक्री करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे विहीत 
करण्यात येईल अशा नमुन्यात किमान एक महिना अगोदर नगर पथविक्री समितीकडे अर्जदार अर्ज करील . 

८. अयशस्वी पात्र अर्जदारांची प्रतिक्षा यादी पथविक्री जागेच्या उपलब्धतेवर भविष्यामध्ये विचारार्थ ठेवण्यात येईल . 

९ . स्थानिक प्राधिकरणाचा मान्यता देणे अथवा न देणे याबाबतचा निर्णय , राज्य शासनाने वेळोवेळी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम 
प्राधिकरणासमोर आव्हानातील केला जात नाही तोपर्यंत अंतिम असेल . 

४.३ पथविक्रेत्यास पथविक्रेता प्रमाणपत्र देण्याचा नमूना व पद्धती : 

I. पथविक्रेता प्रमाणपत्र देण्याबाबत विहित केलेल्या नियमावलीस अनुसरून , खालीलपैकी कोणत्याही प्रकारात पथविक्रेता 
प्रमाणपत्र देण्यात येईल 

: 

( अ ) स्थिर विक्रेता 

( आ ) फिरता विक्रेता 

( इ ) तात्पुरता विक्रेता 

भाग दोन - ६७-२ 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

II . विक्रेत्याला , परिशिष्ट - २ मध्ये असलेल्या नमुन्यामध्ये विक्री प्रमाणपत्र देण्यात येईल . 

III . विक्रेत्याने विक्रेता म्हणून नोंदणी अर्जामध्ये घोषित केलेल्या निवासी पत्यावर नोंदणीकृत डाकेने / शीघ्र डाकेने विक्रेत्याला 
विक्री प्रमाणपत्र पाठविण्यात येईल . 

४.४ पथविक्रेत्यांना ओळखपत्रे देण्याचा नमुना व त्याची पध्दत : 

पथविक्रेत्याने , स्थानिक प्राधिकरणाने विहित केलेले शुल्क प्रदान केल्यावर , परिशिष्ट -३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नमुन्यामध्ये 
ओळखपत्र देण्यात येईल . 

४.५ विक्रेत्यांच्या प्रमाणपत्राची वैधता 

: 

विक्री प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी , ते दिल्याच्या दिनांकापासून सुरुवातीस पाच वर्षांकरीता असेल . कायदेशीर वारसदारास 
हस्तांतरित केलेल्या विक्री प्रमाणपत्रास , नवीन विक्री प्रमाणपत्र असा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही . 

५. शुल्क व आकार 

शहर फेरीवाला समिती खालीलप्रमाणे शुल्क आकारेल 

अ ) नोंदणी शुल्क ( फी ) व इतर आवश्यक शुल्क . 

( ब ) मासिक परिरक्षण आकार हे व्यवसायाचे स्थान / प्रकार यानुसार वेगवेगळे असतील . 
( क ) दंड . 

( २ ) सदर गोळा केलेला महसुल हा महानगरपालिका निधीत जमा होईल . या निधीचा वेगळा लेखा ठेवण्यात येईल . या 
निधीच्या अनुषंगाने फेरीवाला समित्यांच्या कामकाजाचे अर्थसंकल्प तयार करण्यात येईल . 

५.१ विक्रीशुल्क आणि शुल्क प्रदान न केल्याबाबत दंड : 

- 

i . स्थानिक प्राधिकरणाने वेळोवेळी ठरवून दिलेले पथविक्री शुल्क पथविक्रेत्यास अदा करावे लागेल . 

ii . शुल्क प्रदानातील विलंबाकरिता स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे निर्धारित करण्यात येणाऱ्या दराने दंड आकारण्यात येईल . 
iii . स्थानिक प्राधिकरण , विक्रेत्याच्या प्रत्येक प्रवर्गानुसार वेगवेगळे शुल्क निश्चित करील . तसेच , विक्रीच्या जागेनुसार 
शुल्कात बदल करण्यात येईल आणि विशेष विक्री शुल्क विहित करता येईल . 

iv . विक्री परिक्षेत्रांसाठी विहित केलेले शुल्क व देखभाल आकार यात किमान १० टक्के वाढ करून दर तीन वर्षांनंतर ते 
सुधारित करण्यात येईल . 

v . दिव्यांग पथविक्रेत्यास विक्री शुल्कात ५० टक्के सुट देण्यात येईल . 

vi . पुनर्स्थाननिश्चितीच्या बाबतीत पथविक्रेता विक्री प्रमाणपत्राच्या उर्वरित वैधता कालावधीमध्ये नव्या ठिकाणचे / जागेचे 
शुल्क प्रदान करील . 

vii . पथविक्रेत्याने देय दिनांकापर्यंत ठरविण्यात येणाऱ्या कार्यपध्दतीनुसार विक्री शुल्काच्या वसुलीची कार्यवाही करील . 
viii . पथविक्रेत्याने देय दिनांकापर्यंत विक्री शुल्क भरण्यात कसुर केल्यास , पथविक्रेता समिती स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे 
ठरविण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीनुसार विक्री शुल्काच्या वसुलीची कार्यवाही करील . 

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात लागु करण्यात आलेले प्रति ओटा दैनिक बैठक शुल्क 

अ.क्र . 

तपशील 

पक्के बांधकाम 

बांधकाम ( पक्के ) 

नसलेली जागा 

असलेली जागा 

( रक्कम रु . ) 

( रक्कम रु . ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

१ 

भाजी / फळे विक्री 

५० 

१०० 

२ 

भाजी / फळे / मांस या व्यतिरिक्त इतर साहित्य विक्री 

५० 

१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

३ 

मटन / मच्छी / चिकन / अंडी विक्री 

५० 

१०० 

४ 

टोपली 

२५ 

५ 

हातगाडी 

५० 

६ 

टपरी 

१०० 

( १ ) आकारण्यात येणारा प्रस्तुत शुल्क हा पदपथाचा होणारा वापर , त्यामुळे करावी लागणारी स्वच्छता व दुरुस्तीसाठीच्या 
खर्चापोटी वसुल करण्यात येणार आहे . विहित शुल्काच्या रक्कमेपेक्षा जास्त पैसे घेता येणार नाहीत . 

( २ ) फेरीवाला यांना त्यांच्याकडून घेतलेल्या शुल्काच्या रक्कमेची पावती दिली जाईल याची दक्षता घेण्यात येणार आहे . 

( ३ ) फेरीवाला क्षेत्रातील फेरीवाले यांच्या कडून उपरोक्त शुल्क वसुली प्रभाग अधिकारी यांच्या मार्फत दररोज करण्यात 
येऊन शुल्काची रक्कम महानगरपालिकेच्या लेखा विभागामध्ये जमा करण्यात येणार आहे . 

( ४ ) ना फेरीवाला क्षेत्रात फेरीवाले पदपथाचा वापर करणार नाहीत अशी दक्षता घेण्यात येणार आहे . ना फेरीवाला क्षेत्रात 
फेरीवाले आढळुन आल्यास त्यांच्या कडून शुल्कापोटी रु . १,००० / - ( रु . एक हजार मात्र ) आकारण्यात येणार आहे , सोबत ना 
फेरीवाला क्षेत्राची यादी जोडली आहे . 

( ५ ) कोणत्याही प्रकारे पैशाची अफरातफर होणार नाही , अशी दक्षता प्रभाग अधिकारी घेणार आहेत . 

( ६ ) प्रभाग अधिकारी हे वसुल झालेल्या रक्कमेचा तपशिल दर मंगळवारी मालमत्ता विभाग व मा . आयुक्त साो , यांना 
सादर करणार आहेत . 

( ७ ) प्रस्तुत शुल्क वसुलीच्या अनुषंगाने लागणाऱ्या पावती पुस्तकांचा हिशोब ठेवणे व नोंदी ठेवणे प्रभाग अधिकारी यांना 
बंधनकारक राहणार आहे . 

१. विक्री प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण , निलंबन व रद्द करणे 

६.१ विक्री प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण : 

i . विक्री प्रमाणपत्राचे दर पाच वर्षांनंतर नुतनीकरण करण्यात यावे . विक्री प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणासाठी शुल्क प्रदान 
करण्याची एक सुलभ प्रक्रिया असेल . 

ii . स्थानिक प्राधिकरण , विक्री प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणाच्या तारखा दोन महिन्यांच्या कालावधीत येणाऱ्या विक्रेत्यांची यादी 
तयार करील . सदर यादीत रक्कम व शुल्क भरण्याचे ठिकाण दर्शविण्यात येईल . 

iii . विक्री प्रमाणपत्रावर पृष्ठांकन करून नुतनीकरण करण्यात येईल . 

iv . नुतनीकरणाच्या वेळी क्षेत्रासाठी / प्रक्षेत्रासाठी विहित केलेल्या एका महिन्याच्या शुल्काइतके नुतनीकरण शुल्क असेल . 
v . कोणत्याही दंडाशिवाय नुतनीकरण शुल्क भरण्यासाठी एक महिन्याच्या सवलतीचा कालावधी देण्यात येईल . विलंब 
कालावधीसाठी रुपये १५ / - प्रति दिन इतका दंड आकारण्यात येईल . 

vi . विक्री प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणाचे शुल्क प्रदान करण्यात कसुर केलेल्या पथविक्रेत्यांची यादी नगर पथविक्रेता समिती 
प्रसिध्द करेल . 

vii . विक्री प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण एकावेळी पाच वर्षांसाठी असेल . 

६.२ विक्री प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण न करणे : 

पथविक्रेत्याने उपरोक्त एक महिन्याच्या कालावधीत विक्री प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण न केल्यास , नगर पथविक्रेता समिती 
पथविक्रेत्याला त्याचे विक्री प्रमाणपत्र रद्द का करण्यात येऊ नये याबाबतची कारणे , नोटीस दिल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या 
आत सादर सांगणारी नोटीस बजावेल . जर पथविक्रेत्याने नगर पथविक्रेता समितीला समाधानकारक कारणे देण्यात कसूर केल्यास 
त्याचे पथविक्री प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल . 

भाग दोन - ६७-२अ 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

६.३ पथविक्री प्रमाणपत्राचे निलंबन , रद्द करणे : 

नगर पथविक्रेता समिती पुढील कारणांपैकी कोणत्याही कारणावरून प्रमाणपत्राचे निलंबन करु शकेल किंवा ते रद्द करु शकेल 

i . विक्रीच्या ठिकाणी अनधिकृतपणे केलेला बदल 

ii . देय रक्कमांचे प्रदान न करणे . 

iii . पथविक्री प्रमाणपत्राच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करणे . 

iv . विक्रीच्या स्थळाचा , परवानगी दिलेल्या जागेपेक्षा अधिक विस्तार करणे . 

v . नियमबाह्य वर्तन व शेजाऱ्यांना उपद्रव करणे . 

vi . पथविक्रीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या अर्जामध्ये दिशाभुल करणे . 

vii . नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या अपराधाची दोषसिध्दी झाल्यावर . 

६.४ नगर पथविक्रेता समिती पथविक्रेत्यास बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर पथविक्री प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा / निलंबन करण्याचा 
किंवा अन्य निर्णय घेईल . 

६.५ किरकोळ भंग केल्यास नगर पथविक्री समिती पथविक्रीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याची अथवा त्याचे निलंबन करण्याची 
शिफारस करण्याऐवजी त्यास रुपये २,००० / - पर्यंत दंड आकारील व समज देईल . 

७. फेरीवाला व्यवसाय क्षेत्राचे नियोजन . 

७.१ फेरीवाला व ना फेरीवाला क्षेत्र जाहीर करणे . 

७.१.१ विक्री प्रक्षेत्रे करण्याची तत्त्वे : 

i . शहर फेरीवाला समिती या योजनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत विक्री प्रक्षेत्रे रस्त्यावरील 
विक्रीसाठी निर्बंधित विक्री प्रक्षेत्रे निश्चित करील आणि त्याचा तपशिल स्थानिक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर , संचालनालय , 
नगरपरिषद संचालनालय यांच्या स्थानिक प्राधिकरणाकरीता असलेल्या संकेतस्थळावर , स्थानिक प्राधिकरणाच्या सूचना फलकावर 
तसेच स्थानिक भाषेतील दोन वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करील . 

ii . स्वाभाविक बाजारांची ठिकाणे प्रथम विचारात घेण्यात येतील आणि आठवड्यातील विशिष्ट दिवशी व वेळी आणि 
स्थानिक प्राधिकरणाकडून लादण्यात येतील अशा शर्ती व निर्बंधांच्या अधीन राहून विक्री प्रक्षेत्रे म्हणून त्यांना परवानगी देण्यात येतील . 

iii . पारंपारिक आठवडे बाजार असणारी ठिकाणे देखील विचारात घेण्यात येतील आणि विशिष्ट दिवशी व वेळी आणि स्थानिक 
प्राधिकरणाकडून लादण्यात येतील अशा शर्ती व निर्बंधांच्या अधीन राहून रस्त्यावरील विक्री साठी त्यांना परवानगी देण्यात येईल . 

iv . रस्त्याची रुंदी , वाहतुकीचे प्रमाण व रस्त्यावरून ये- जा करणाऱ्या पादचाऱ्यांची संख्या , धारण क्षमता आणि रस्त्याचा 
वापर करणाऱ्या सर्वसाधारण जनतेची तसेच रहिवाशांची आणि अशा रस्त्यालगतच्या मालमत्तांमधून त्यांचा व्यवसाय चालविणाऱ्या 
व्यापाऱ्यांची किमान गैरसोय होईल किंवा अजिबात गैरसोय होणार नाही अशा मार्गाने उक्त प्रक्षेत्रे निश्चित करण्यासाठी महत्वाचे 
ठरतील असे अन्य घटक या आधारे विक्री प्रक्षेत्रे निश्चित करण्यात येतील . 

v . स्थानिक प्राधिकरण उत्सव अथवा जत्रा इत्यादीच्या काळात एक महिन्याच्या कालावधीकरीता वैध असलेले पथ विक्रीचे 
तात्पुरते परवाना देऊ शकेल . 

vi . स्थानिक प्राधिकरण आरोग्य व सुरक्षितता यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या विद्यमान कायद्याच्या तरतुदींची पूर्तता करण्याच्या 
अधीनतेने विक्रीच्या ठिकाणी खाद्य पदार्थांच्या दुकानांसाठी तात्पुरते विक्री प्रमाणपत्र देऊ शकेल . 

vii . स्थानिक प्राधिकरण फॅशन गल्ल्या / फळे / भाजीपाला / फुले / अन्न / मासे / कृषी उत्पन्न बाजार इत्यादीच्या विशिष्ट 
प्रयोजनांसाठी समर्पित केलेली विक्री क्षेत्रे / प्रक्षेत्रे नेमून देऊ शकेल . 

/ 

viii . संबंधित क्षेत्रावर नियंत्रण असणाऱ्या पोलिसांशी व वाहतुक पोलिसांशी विचारविनिमय करून विक्री केंद्रांची निश्चिती 
करण्यात येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

१३ 

ix . एखाद्या क्षेत्रामध्ये विक्री प्रक्षेत्र निश्चित केल्यामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस नगर पथविक्री समितीकडे 
निवेदन करता येईल . सदर निवेदन प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत नगर पथविक्रेता समिती त्यावर विचार 
करील व ते निकालात काढील . 

७.१.२ खाजगी ठिकाणे विक्री प्रक्षेत्रे म्हणून नेमता येतील त्या शर्ती : 

i . नगरपथविक्रेता समिती , जमीन मालकाव्दारे किंवा मालमत्ता किंवा मालमत्ता मालकाव्दारे ना - हरकत प्रमाणपत्र सादर 
केल्यावर जमीन किंवा मालमत्तेच्या मालकाने किंवा यथास्थिती क्षेत्राच्या बाजार / रहिवाशी कल्याण संघाने सादर केलेले खाजगी 
ठिकाण ( जागा ) विक्री प्रक्षेत्र , निर्बंधित विक्री प्रक्षेत्र किंवा ना - विक्री प्रक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव विचारात घेईल . 

ii . सुरक्षितता , सुरक्षा , रहदारीची स्थिती , सर्वसाधारण उपद्रवाचे कारण आणि रहिवाशी कल्याण संघाची / बाजार संघाची 
मागणी हा खाजगी ठिकाणी विक्री करण्याचा मुख्य आधार असेल . 

७.१.३ वेळ विभागणीच्या आधारे विक्री करण्याची पध्दत : 

i . नगर पथविक्रेता समिती एखाद्या विशिष्ट प्रक्षेत्रासाठी जास्त मागणीवर अवलंबून असणाऱ्या वेळ विभागणीच्या आधारे 
विक्री करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येईल अशा विक्री प्रक्षेत्राची शिफारस करील . 

ii . संबोधित क्षेत्रात सामावून घेतल्या जाऊ शकतील अशा विक्रीच्या जागांची संख्या आणि विक्रीच्या ठिकाणांची संख्या 
आणि विक्रीच्या ठिकाणाची मागणी करणाऱ्या विक्रेत्यांची संख्या याआधारे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर आठवडी 
बाजार / सप्ताहात बाजार भरविण्यात येईल . 

iii . मध्यवर्ती व्यापार जिल्हे , याठिकाणचा नियमित बाजार बंद झाल्यानंतर पथ विक्रेत्यास बाजार भरवता येऊ शकेल . नगर 
पथविक्रेता समिती आणि स्थानिक प्राधिकरण यांनी निश्चित केलेल्या यथोचित निर्बंधासह नामावली किंवा प्रथम येणाऱ्यास प्रथम 
प्राधान्य या तत्वावर संबंधित स्थानिक प्राधिकरण ठरवेल अशा वेळेपासून असा बाजार भरवला जाऊ शकतो . 

७.१.४ निर्बंधमुक्त / निर्बंधित / विक्रीस बंदी / वेळा विभागणीच्या आधारे विक्रीचे प्रक्षेत्र घोषित करण्याची कार्यपध्दती : 
i . नगरपथविक्रेता समिती , विक्रीसाठी प्रस्तावित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याची व्यवस्था करील . 

ii . त्यानंतर , नगर पथविक्रेता समिती दावे व हरकती यासाठी प्रस्ताव अधिसुचीत करील . त्याचबरोबर , सदर प्रस्ताव वाहतुक 
पोलिसांकडे आणि जमीन मालकी अभिकरणाकडे त्यांच्या अभिप्रायासाठी व अवलोकनासाठी पाठविल . 

iii . वाहतुक पोलीस / जमीन मालकी अभिकरण शक्य असेल तेथे ३० दिवसांच्या आत अभिप्राय देईल . 

iv . प्राप्त झालेले दावे आणि हरकती विचारात घेतल्यानंतर नगर पथविक्रेता समिती आपल्या अभिप्रायासह स्थानिक 
प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठविल . 

v . समुचित प्राधिकरणाच्या मान्यतेनंतर स्थानिक प्राधिकरण विक्रीक्षेत्र / पथ अधिसुचित करील . 

सबब विक्रीचे प्रक्षेत्र घोषित करण्याच्या कार्यपध्दती नुसार पनवेल महानगरपालिकेने प्रभाग निहाय विक्रीसाठी प्रस्तावित 
क्षेत्राचे सर्वेक्षण केलेले असुन सदर प्रस्ताव दावे व हरकती करिता नगरपथ विक्रेता समितीकडे तसेच वाहतुक पोलिसांकडे 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आले व प्राप्त झालेले दावे आणि हरकती विचारात घेतल्यानंतर स्थानिक प्राधिकरणाने सदरचे 
क्षेत्र निश्चित केले आहे . ( सोबत यादी जोडण्यात आली आहे . ) 

७.१.५ विक्री प्रक्षेत्राची धारण क्षमता निर्धारित करण्यासाठी तत्वे 

i . स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकारीतेखाली क्षेत्रांचे स्पष्टपणे सीमांकन आणि सर्वेक्षण करण्यात येईल व शक्य असल्यास 
अंकीय नकाशा काढण्यात येईल . 

ii . सार्वजनिक उपयोगाच्या कामासाठी पुरेशी जागा सोडणे आणि पादचारी / वाहनांना ये- जा करण्यसाठी पुरेशी जागा 
सोडण्याची मुभा असेल . 

iii . एका स्थिर / फिरत्या विक्रेत्यासाठी १ मी x १ मी किंवा त्यापटीत जागेचा विचार करण्यात येईल . 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

iv . उपरोक्त आधारे आणि शहराच्या लोकसंख्येच्या २.५ % यास पुष्टी देणाऱ्या मानकास अधीन राहून आणि पथविक्री 
योजनेनुसार , जितकी संख्या विक्री प्रक्षेत्र सामावून घेऊ शकेल तितक्या पथविक्रेत्यांच्या संख्येची गणना करण्यात येईल . परवानगी 
दिलेल्या पाळ्यांची संख्या , 

काल – विभागणी व्यवस्थेव्दारे निर्धारित करता येईल आणि त्यानुसार धारण क्षमता निर्धारित करण्यात येईल . 

७.१.६ निर्बंधमुक्त विक्री प्रक्षेत्रे , निर्बंधित विक्री प्रक्षेत्रे आणि विशिष्ठ प्रयोजनासाठी समर्पित केलेल्या विक्री प्रक्षेत्रात 
पथविक्रीचे विनियमन आणि पध्दती . 

( क ) विक्री प्रक्षेत्रात विक्री प्रमाणपत्र दिलेल्या विक्रेत्यासच व्यवसाय करता येईल . 

( ख ) एका स्थिर पथविक्रेत्यासाठी १ मीटर x १ मीटर जागेचा विचार करणेत येईल . मात्र जो व्यवसाय या भागाच्या जागेत 
होऊ शकत नाहीत . ( उदा . उसाच्या रसाची विक्री ) अशा व्यवसायासाठी १ मीटर x १ मीटर किंवा जागेच्या उपलब्धतेनुसार त्या 
पटीत जागेचा विचार करण्यात येईल . 

( ग ) पथविक्रेत्यास त्यास नेमुन दिलेल्या जागेतच व्यवसाय करावा लागेल त्यापेक्षा अधिक जागा वापरता येणार 
नाही . 

( घ ) पादचा - यांना / वाहनांना ये जा करण्यासाठी अडथळा होईल अशा रितीने व्यवसाय करता येणार नाही ... 

( ड ) विक्री प्रक्षेत्राच्या धारण क्षमतेपेक्षा अधिक विक्रेत्यांना संबंधित विक्री प्रक्षेत्रात विक्री प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाहीत 
पथविक्री प्रक्षेत्रात सार्वजनिक उपयोगाच्या कामासाठी पुरेशी जागा सोडणे आवश्यक राहील . 

( च ) निर्बंधित विक्री प्रक्षेत्रात नेमुन दिलेल्या वेळेतच व्यवसाय करावा लागेल . वेळ संपल्यानंतर विक्रेत्याने आपले सर्व 
साहित्य काढून घेऊन जागा रिकामी करून घ्यावी लागेल . 

( छ ) फळे भाजीपाला फुले अन्न मासे कृषी उत्पन्न बाजार इत्यादी विशिष्ट प्रयोजनासाठी निश्चित केलेल्या प्रक्षेत्रांमध्ये 
त्या - त्या संबंधित वस्तु विक्रेत्यांशिवाय अन्य विक्रेत्यांना व्यवसाय करता येणार नाही . 

( ज ) पथविक्रेत्यांना पथविक्रीचे ठिकाणी अन्न पदार्थ तयार करून किंवा शिजवून विक्री करता येणार नाही . 

( झ ) जी प्रक्षेत्रे आठवडे बाजार म्हणून निश्चित केली आहेत . अशा प्रक्षेत्राच्या धारण क्षमतेनुसार प्रथम येणारास प्रथम प्राधान्य 
या तत्त्वावर आठवडे बाजार भरविला जाईल . 

( त्र ) सण किंवा उत्सवाचे वेळी तात्पुरत्या कालावधीसाठी निर्माण केलेल्या पथविक्री प्रक्षेत्रात तात्पुरता विक्री परवाना 
असल्याशिवाय व्यवसाय करता येणार नाही . तात्पुरत्यापरवान्याची मुदत संपल्यानंतर त्वरीत जागा खाली करून दयावी लागेल . 

( ट ) पथविक्रेत्याने योजनेत तरतुद केल्यानुसार मुदतीत विक्री प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण न केल्यास त्यास विक्री प्रक्षेत्रातून 
निष्काषित करणेत येईल . 

( ठ ) पथविक्रेत्यांना नेमुन दिलेल्या जागेची पनवेल महानगरपालिकेस सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता असल्यास 
अधिनियमाच्या कलम १८ मधील तरतुदींनूसार जागा खाली करून घेण्यात येईल आणि त्याठिकाणच्या पथविक्रेत्याची अन्य विक्री 
प्रक्षेत्रात व्यवस्था करण्यात येईल 

( ड ) पनवेल महानगरपालिका आयुक्त तथा अध्यक्ष नगर पथविक्रेता समिती यांना आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी फेरीवाला 
क्षेत्राची जागा बदल करण्याचा अधिकार असेल पनवेल महानगरपालिका आयुक्त तथा आयुक्त नगरपथविक्रेता समिती यांना 
आवश्यकतेनुसार निर्बंधित तथा निर्बंधमुक्त विक्री प्रक्षेत्रे निश्चित करण्याचा अधिकार असेल . 

फिरत्या पथविक्रेत्यांचे विनियमन 

* 

( १ ) फिरत्या पथविक्रीचा परवाना असल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस ढकलगाडी , पायी दारोदर फिरून , कोणत्याही वाहनाच्या 
वापराव्दारे , डोकओझी किंवा अन्य अशा प्रकारच्या कोणत्याही पध्दतीने पथविक्रीचा व्यवसाय करता येणार नाही . 

( २ ) फिरत्या पथविक्रेत्याने त्यास नेमुन दिलेल्या हद्दीतच फिरून व्यवसाय करावा , कोणत्याही रस्त्यावर किंवा चौकात एकाच 
जागेवर थांबवून व्यवसाय करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

१५ 

( ३ ) फिरता फेरीवाला वाहन अगर हातगाडीचा वापर व्यवसायासाठी करणार असल्यास हद्दीनुसार ठरवुन दिलेला रंग 
आपल्या व्यवसाय हातगाडीस / वाहनास लावून तद्नंतरच व्यवसाय चालु करता येईल . 

( ४ ) फिरत्या पथविक्रेत्यास नेमुन दिलेल्या हद्दीच्या बाहेरुन हातगाडीवर / वाहनावर व्यवसायाचा माल आणणे आवश्यक 
असल्यास बाहेरील हद्दीमधून नेमुन दिलेल्या हद्दीमध्ये येईपर्यंत हातगाडीवरील माल कापडाने किंवा ताडपत्रीने झाकुन आणणे 
आवश्यक राहील . नेमुन दिलेल्या हद्दीमध्ये आल्यानंतरच मालाची विक्री करता येईल . 

( ५ ) फिरत्या पथविक्रेत्याने त्याला दिलेले ओळखपत्र सहज दिसेल अशा पध्दतीने व्यवसाय करते वेळी दर्शनी भागात 
लावणे आवश्यक राहिल . 

( ६ ) पथविक्रेत्याने ओळखपत्र किंवा विक्री प्रमाणपत्राचा गैरवापर केल्याचे आढळल्यास ओळखपत्र / विक्रीप्रमाणपत्र रद्द 
किंवा निलंबित करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल . 

( ७ ) फिरत्या पथ विक्रेत्यास नेमुन दिलेल्या हद्दीच्या वर्गीकरणानुसार पनवेल महानगरपालिकेने निश्चित केलेल्या दरानुसार 
दैनंदिन / मासिक जागा लायसन्स फी महानगरपालिकेस अदा करणे बंधनकारक राहिल . 

( ८ ) फिरत्या पथ विक्रेत्यास देण्यात आलेले ओळखपत्र किंवा विक्री परवान्याचे हस्तांतरण करता येणार नाही किंवा विक्री 
अथवा भाडेपट्टयाने देता येणार नाही . 

८. फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाकरिता नविन जागा निर्माण करणे . 

८.१ स्थिर फेरीवाल्यांकरिता जागेचे नियोजन 

( १ ) सर्वसाधारपणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात , तात्पुरता फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेले क्षेत्र वगळता , रस्ता 
व पदपथावर स्थिर फेरीवाल्यांना व्यवसाय करणे अनुज्ञेय असणार नाही . 

( २ ) नवीन विकास आराखडा तयार करतेवेळेस तसेच शहराच्या नवीन भागाच्या विकासाच्या वेळेस नियोजनामध्ये 
फेरीवाल्यांच्या जागेचे नियोजन करण्यात येईल . 

( ३ ) स्थिर फेरीवाल्यांकरिता जागेचे नियोजन करते वेळेस शक्यतो फेरीवाल्यांचे तीन प्रकारची वर्गवारी करण्यात येईल . 

अ ) तयार खादयपदार्थ किंवा खादयपदार्थ त्याच ठिकाणी तयार करून विक्री करणारे फेरीवाले 

ब ) भाजीपाला , फळे , दूध , अंडी इत्यादी विक्री करणारे फेरीवाले 

( क ) इतर फेरीवाले ( उदा . रेडीमेड गारमेंट , कटलरी इ . ) 

( अ ) तयार खादयपदार्थ किंवा खादयपदार्थ त्याच ठिकाणी तयार करून विक्री करणारे फेरीवाल्यांकरिता जागेचे 
नियोजन - 

( १ ) फूड प्लाझा तयार करणे - 

· 

( अ ) महत्वाच्या ठिकाणी उदा . रेल्वे स्टेशन , बस स्थानके , शाळा , महाविद्यालये , सिनेमागृह , हेरिटेज साईटस , 
उदयाने इत्यादी जवळ फूड प्लाझा तयार करण्यात येतील . त्यासंबंधीचे भाडे अधिनियम तरतुदीनुसार व मनपा 
अटी – शर्तीप्रमाणे वसूल करणेत येईल . वितरण निविदा मागवून सर्वोच्च दर तत्वानुसार भूमि आणि जिंदगी विभागामार्फत 
करणेत येईल . आवश्यक ते परवाने घेणे बंधनकारक राहील . लागू असणारे मनपा , शासन कर भरणे बंधनकारक 
राहील . जे प्राधिकरण किंवा खाजगी मालक याकरिता जागा उपलब्ध करून देतील अशांना त्यांनी उपलब्ध करून 
दिलेल्या जागेबद्दल हस्तांतरणीय विकास हक्क ( T.D.R ) – किंवा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक देता येईल . 

( ब ) खाद्यपदार्थ त्याच ठिकाणी तयार करून विक्री करणारे फेरीवाल्यांची जागा ही तयार खाद्य पदार्थ विक्री 
करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या जागेपेक्षा जास्त राहील . 

क ) फूड प्लाझा मध्ये सामायिक सोयी सुविधा करण्यात येतील उदा . खाण्यासाठीची जागा , हात धुण्याची व 
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था , कचरा कुंडी इत्यादी . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

( २ ) रात्रीकालीन फूड कोर्ट - 

ज्या रस्त्यांवर संध्याकाळ नंतर रहदारीचे प्रमाण नाही अशा रस्त्यांची रात्रीकालीन फूड कोर्टसाठी निवड करण्यात 
येईल . या रस्त्यांवर रात्री ८.०० नंतर महानगरपालिका मान्यता दिलेल्या आकार / प्रकारच्या वाहनांमार्फत नोंदणीकृत 
फिरत्या फेरीवाल्यांना खाद्यपदार्थ विक्री करता येईल . 

( ३ ) सप्ताहांत फूड कोर्ट 

- 

सार्वजिक सुट्टीच्या दिवशी तसेच सप्ताहाच्या अखेरचे दोन दिवसांकरिता ( शनिवार , रविवार ) शहरातील काही 
भागांतील रस्ते व पदपथ सप्ताहांत फूड कोर्ट करिता राखीव ठेवता येतील . या रस्त्यांवर रात्री ८.०० नंतर महानगरपालिकेने 
मान्यता दिलेल्या आकार / प्रकारच्या वाहनांमार्फत नोंदणीकृत फिरत्या फेरीवाल्यांना खाद्यपदार्थ विक्री करता येईल . 
( ब ) भाजीपाला , फळे , दूध , अंडी इत्यादी विक्री करणारे फेरीवाल्यांकरिता जागेचे नियोजन - 

१. महानगरपालिका क्षेत्रात नवीन पालिका बाजार बांधताना किंवा जुन्या बाजारांचा पुनर्विकास करतेवेळेस नोंदणीकृत स्थिर 
फेरीवाल्यांकरिता जागेचे नियोजन करण्यात येईल . याकरिता वाढीव एफ . एस . आय . उपलब्ध करून एकूण चटई क्षेत्राच्या ५० 
टक्के जागेमध्ये फेरीवाल्यांचे नियोजन करण्यात येईल . या नियोजनामध्ये इमारतीच्या सर्वात वरचा मजला फूड कोर्टकरिता राखीव 
ठेवण्यात येईल . इतर मजल्यांमध्ये ५० टक्के जागा ही दैनंदिन गरजेच्या वस्तु विक्री करणाऱ्या नोंदणीकृत स्थिर फेरीवाल्यांकरिता 
राखीव ठेवून उर्वरित जागा इतर व्यावसायीकांना / दुकानदारांना देण्यात येईल , जेणेकरुन नागरीक तेथे आकर्षित होतील . 

२. महापालिका यांच्या क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास , झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि नागरी नूतनीकरण योजना 
( Urban Renewal Scheme ) इत्यादी योजनांमध्ये नागरीकांच्या सोयीच्या दृष्टीने इमारतींमध्ये खालील दैनंदिन गरजेच्या 
वस्तूच्या विक्रीकरिता राखीव गाळे बांधणे अनुज्ञेय असेल . 

१. भाजीपाला व फळे 

२. दूध , ब्रेड व अंडी 

३. किराणा माल 

४. इस्त्रीवाला किंवा औषधे 

वरील राखीव गाळे वितरण भूमि आणि जिंदगी विभागामार्फत अधिनियम तरतुदी व मनपा अटी शर्तीनुसार भाडेतत्वानुसार 
निविदा मागवून सर्वोच्च दर पध्दतीने वितरण करणेत येईल . सदर गाळे नोंदणीकृत स्थिर फेरीवाल्यांसाठी उपलब्ध करण्याची 
लेखी हमी दिल्यास या गाळयांकरिता आवश्यक असणारे बांधकाम क्षेत्र चटईक्षेत्र मुदत अनुज्ञेय राहील . 

३. खाजगी इमारतींना बांधकाम परवानगी देते वेळेस त्यातील रहिवाशांना सोयीच्या दृष्टीने खालील दैनंदिन गरजेच्या वस्तुंच्या 
विक्रीकरिता गाळे बांधणे अनुज्ञेय असेल . सदरचे गाळे खालील वस्तुंच्या विक्रीकरिता राखीव राहतील . 

१. भाजीपाला व फळे 

२. दूध , ब्रेड व अंडी 

३. किराणा माल 

४. इस्त्रीवाला किंवा औषधे 

सदर गाळे नोंदणीकृत स्थिर फेरीवाल्यांसाठी उपलब्ध करण्याची लेखी हमी दिल्यास या गाळयांकरिता आवश्यक 
असणारे बांधकाम क्षेत्र चटईक्षेत्र मुक्त अनुज्ञेय राहील . महानगरपालिका क्षेत्रातील मोठया क्षेत्राच्या अभिन्यासामध्ये सोडावयाच्या 
सुविधा क्षेत्रावर बांधकाम करताना अनुज्ञेय चटई क्षेत्राच्या २० टक्के बांधकाम क्षेत्र दैनंदिन गरजेच्या वस्तु विक्री केंद्रासाठी 
अनुज्ञेय असेल व त्याच्या ५० टक्के क्षेत्र हे दैनंदिन गरजेच्या वस्तु विक्री करणाऱ्या नोंदणीकृत स्थिर फेरीवाल्याकरिता 
राखीव ठेवण्यात येईल . 

५. महापालिका क्षेत्रात अस्तित्वात असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या मोकळ्या जागेत नोंदणीकृत फेरीवाल्यांकरिता काही वेळ 
व्यवसाय करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांच्या परवानगीने मुभा देता येईल . 


१७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 
( क ) इतर फेरीवाले ( उदा . रेडीमेड गारमेंट , कटलरी इ . ) करिता जागेचे नियोजन करणे 

( १ ) महानगरपालिका क्षेत्रातील रहदारीच्या रस्त्यांवर स्काय वॉक व सब वे तयार करण्यात येतील . सदरचे स्काय 
वॉक व सब – वे चे नियोजन करतांना कायदेशीर बाबी तपासून व जागेची प्रत्यक्ष स्थिती विचारात घेवून फेरीवाल्यांकरिता 
जागा निर्माण करण्याची शक्यता तपासण्यात येईल . 

( २ ) महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात भूयारी वाहनतळाचे बांधकाम करतांना वाणिज्यीक वापरासाठी अनुज्ञेय असणाऱ्या 
क्षेत्राच्या ५ टक्के इतकी जागा फेरीवाल्यांकरिता राखीव ठेवण्यात येईल . मात्र अशा ठिकाणी प्रकाश , खेळती व शुध्द हवा 
मिळेल अशी रचना वाहनतळाची करणे क्रमप्राप्त राहील . 

९ . विक्री प्रक्षेत्रांत वीज , नागरी सोयी सुविधा पुरविणे , 

( १ ) महानगरपालिका विक्री प्रक्षेत्रात वीज , पिण्याचे पाणी , दैनंदिन साफसफाई यासारख्या मुलभूत सुविधा पुरविल . 

( २ ) काही विशिष्ट विक्री क्षेत्रात अन्य काही सुविधा पुरविण्याची आवश्यकता भासल्यास अशा सुविधा महानगरपालिकेच्या 
सक्षम प्राधिका - याच्या मंजुरीने पुरविणेत येतील , 

( ३ ) संबंधित पथविक्रेत्यास महानगरपालिका वेळोवेळी निश्चित करील त्या दराने वार्षिक देखभाल आकार ( मेन्टेनन्स 
चार्जेस ) एप्रिल ३० पर्यंत महानगरपालिकेमध्ये भरावे लागतील . 

( ४ ) महानगरपालिकेमार्फत देखभाल आकार ( वार्षिक मेन्टेनन्स ) दरात दर एक वर्षांनी १० % वाढ करणेत येईल , अशी 
करण्यात येणारी दरवाढ पथविक्रेत्यावर बंधनकारक असेल . 

( ५ ) वरील ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये नमुद केलेले मेन्टेनन्स चार्जेस हे पथविक्रेत्यास भराव्या लागणा - या पथविक्री 

शुल्का पेक्षा 

( दैनंदिन / मासिक जागा लायसेन्स फी ) वेगळे असतील . 

१०. स्थिर फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाकरिता जागा वाटप करणे . 

१०.१ स्थिर फेरीवाल्यांना स्थलांतरीत करण्याकरिता प्राधान्यक्रम 

( १ ) प्रथम घोषित करण्यात येणारे ना- फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसाय करणारे फेरीवाले . 

- 

( २ ) महानगरपालिकेच्या विकास योजनेअंतर्गत ताब्यात घेतलेल्या किंवा घ्यावयाच्या जागांवर व्यवसाय करणारे पात्र स्थिर 

फेरीवाले . 

( ३ ) तात्पुरता स्वरुपात फेरीवाला क्षेत्र I म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रामध्ये व्यवसाय करणारे स्थिर फेरीवाले . 

उपरोक्त प्रमाणे प्रत्येक स्थलांतरणाच्या प्रसंगी स्थिर फेरीवाल्यांना स्थलांतरीत करण्याकरिता खालीलप्रमाणे क्रमवारी 
ठेवण्यात येईल 

( अ ) प्रथम महाराष्ट्र राज्यात १५ वर्षाच्या वास्तव्याचा पुरावा असलेल्या पूर्वीपासूनच्या परवानाधारक फेरीवाल्यांचा 
त्यांच्या परवानाच्या दिनांकानुसार प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येईल . यानंतर जागा शिल्लक असल्यास , 

( ब ) महाराष्ट्र राज्यात १५ वर्षाचे वास्तव्य असलेले इतर फेरीवाले यांचा विचार करण्यात येईल . 

१०.२ जागा वाटपासाठी समांतर आरक्षण 

उपरोक्त प्राधान्यक्रमानुसार स्थिर फेरीवाल्यांना जागा वाटप करतेवेळी खालील प्रमाणे समांतर आरक्षण राहील . 
( अ ) अपंग व्यक्ती ३ % 

ब ) मागासवर्गीय – २० % 

( क ) दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती १० % 

या प्रत्येक प्रवर्गामध्ये ३० % महिला आरक्षण ठेवण्यात येईल व त्यात निराधार विधवा महिलांना प्राधान्य देण्यात येईल . 


भाग दोन - ६७-३ 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 
१०.३ परवानाधारक स्थिर फेरीवाल्यांना स्थलांतरीत करण्याची कार्यपध्दती 

( १ ) महाराष्ट्र राज्यात १५ वर्षाचे वास्तव्य असलेल्या परवानाधारक स्थिर फेरीवाल्यांची त्यांच्या परवानाच्या दिनांकाच्या 
आधारे ज्येष्ठता सुची तयार करण्यात येईल व ज्येष्ठतेनुसार जागा वाटपाकरिता त्यांचा विचार करण्यात येईल . 

( २ ) शहर फेरीवाला समिती यांनी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने फेरीवाला क्षेत्र व ना फेरीवाला क्षेत्र घोषित केल्यानंतर 
फेरीवाला क्षेत्रामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या पूर्वीपासूनच्या परवानाधारक फेरीवाल्यांना जागांचे वाटप करतांना शक्यतो त्याच ठिकाणी 
किंवा त्याच प्रभागात जागा देण्यात येईल . 

( ३ ) जे ना- फेरीवाला क्षेत्रात परवानाधारक फेरीवाले व्यवसाय करित आहेत त्यांचे स्थलांतर शक्यतो त्याच प्रभागातील 
फेरीवाला क्षेत्रामध्ये करण्यात येईल . फेरीवाल्यांची संख्या जागेच्या संख्येपेक्षा जास्त असल्यास जागेचे वाटप सोडत पध्दतीने 
करण्यात येईल . 

१०.४ सोडत पध्दतीने जागा वाटप करणे . 

( १ ) ज्या फेरीवाला क्षेत्रामध्ये जागेच्या संख्ये पेक्षा अर्जांची संख्या जास्त असल्यास सोडत पध्दतीने अर्जदाराची नावे 
निश्चित करण्यात येतील . 

( २ ) एखाद्या अर्जादारास मिळालेली जागा नको असल्यास पुन्हा नव्याने सोडत काढण्याची वेळ येवू नये यासाठी जागेच्या 
संख्येपेक्षा ५ टक्के अधिक अर्जदारांची नावे सोडतीत निश्चित करून ती नावे प्रतिक्षा यादीवर ठेवली जातील . 

( ३ ) सदरची सोडत पंचमंडळामार्फत करण्यात येईल . 

( ४ ) प्रत्यक्ष सोडत सुरु करण्यापुर्वी उपस्थितांसमोर व पंचमंडळामार्फत सोडतीचे प्रात्यक्षिक दाखविले जाईल 

( ५ ) सोडतीचा निकाल , फलकावर तात्काळ प्रदर्शित केला जाईल . प्रतिक्षा यादीचा निकालही प्रदर्शित केला जाईल . 
( ६ ) पंचमंडळ प्रात्यक्षिकापासून ते निकाल प्रदर्शित करण्यापर्यंतच्या सर्व बाबींची तपशीलवार नोंद करून त्या अभिलेखावर 
सह्या करतील . 

( ७ ) पंचमंडळाने अंतिम केलेला निकाल प्रभाग / विभाग कार्यालयाच्या सूचनाफलकावर प्रसिध्द केला जाईल . 
( ८ ) पंचमंडळाचा अध्यक्ष याबाबतची माहिती लेखी स्वरुपात शहर फेरीवाला समितीस कळवेल . 

११. ना फेरीवाला क्षेत्र जाहीर करणे 

- 

११.१ ना फेरीवाला क्षेत्रासाठी निकष 

ना – फेरीवाला क्षेत्र जाहीर करण्याकरिता खालील निकष वापरण्यात येतील 

( १ ) २ मीटर पेक्षा कमी रुंदीचे पदपथ 

( २ ) गर्दीच्या ठिकाणी , वाहतुकीची कोंडी होत असलेली ठिकाणे 

( ३ ) कोणताही वाहन वाहतुकीचा पूल 

( ४ ) गोपनीयता व सुरक्षितता या कारणासाठी निश्चित केलेले क्षेत्र . 

( ५ ) दुकानाच्या समोरील पदपथ . 

( ६ ) महानगरपालिका बाजारापासून १०० मीटर अंतरापर्यंतचे क्षेत्र 

( ७ ) धार्मिक स्थळे , रुग्णालये , शैक्षणिक संस्था , रेल्वे स्थानके यांचे हद्दीपासून सर्व बाजूने १०० मीटर अंतरापर्यंतचे रस्ते व 

पदपथ , परंतु धार्मिक स्थळाच्या शेजारी खालील व्यवसाय करणाऱ्या स्थिर फेरीवाल्यांकरिता जागा आरक्षित करता येईल . 

१. हार – तुरे 

२. नारळ , अगरबत्ती , मेणबत्ती विक्री 

३. पुजा साहित्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 
( ८ ) या शिवाय पनवेल महानगरपालिका वेळोवेळी ठरविल अशी विशिष्ट क्षेत्रे 
११. २ ना फेरीवाला क्षेत्र घोषित करण्याचे प्राधान्यक्रम - 

ना - फेरीवाला क्षेत्र जाहीर करतांना खालील प्राधान्यक्रम पाळण्यात येईल . 

( १ ) गोपनीयता व सुरक्षितता या कारणासाठी निश्चित केलेली ठिकाणे . 

( २ ) संवेदनशील ठिकाणे . उदा . धार्मिक स्थळे , रुग्णालये , शैक्षणिक संस्था , रेल्वे स्थानके इत्यादी 

( ३ ) गर्दीच्या ठिकाणी , वाहतुकीची कोंडी होत असलेली ठिकाणे 

( ४ ) दुकानासमोरील पदपथ 

( ५ ) याशिवाय पनवेल महानगरपालिका वेळोवेळी ठरविल अशी विशिष्ट क्षेत्रे 

११.३ कार्यपध्दती - 

( अ ) महानगरपालिका क्षेत्रात ना - फेरीवाला क्षेत्र जाहिर करण्याची कार्यपध्दती 

( i ) महानगरपालिका शहर फेरीवाला समिती ना फेरीवाला क्षेत्राच्या निकषानुसार त्यांच्या कार्य क्षेत्रात ना - फेरीवाला 
क्षेत्र म्हणून घोषित करावयाच्या क्षेत्राविषयी सविस्तर अहवाल तयार करून ना फेरीवाला क्षेत्र पनवेल महानगरपालिके करिता 
निश्चित केले आहे . ( सोबत यादी देण्यात आली आहे . ) 

( ii ) शहर फेरीवाला समितीने निश्चित केलेले ना - फेरीवाला क्षेत्र हे नागरीकांच्या हरकती व सुचनांकरिता दोन 
स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले असुन ३० दिवसांमध्ये नागरीकांच्या हरकती व सुचना मागविण्यात आले आहेत . 
( iii ) नागरीकांच्या आलेल्या हरकती व सुचना लक्षात घेऊन शहर फेरीवाला समिती महानगरपालिकेच्या मंजुरीने 
ना – फेरीवाला क्षेत्र जाहिर करेल . 

( iv ) महानगरपालिकेच्या मंजुरीनंतर आयुक्त दोन स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात देवून मंजुर ना - फेरीवाला क्षेत्राची 
यादी प्रसिध्द करेल . 

( v ) प्रत्येक घोषित केलेल्या ना - फेरीवाला क्षेत्रात त्याच्या तपशीलासह " ना - फेरीवाला क्षेत्र " असे नामफलक 
लावणे बंधनकारक राहील . 

११.४ टप्प्याटप्प्याने ना- फेरीवाला क्षेत्राची अंमलबजावणी - 

महानगरपालिकेने वरील कार्यपध्दती नुसार ना - फेरीवाला क्षेत्र घोषित करतांना खालील प्रमाणे टप्प्या टप्प्याने कार्यवाही 
करावयाची आहे . 

अ ) ना फेरीवाला क्षेत्राच्या निकषानुसार जे रस्ते ना - फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित करावे लागतील त्यांची यादी 
तयार करण्यात येईल व अशा रस्त्यांचे प्राधान्य क्रम ठरविण्यात येईल . 

( ब ) सदर रस्त्यांवर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांची यादी तयार करण्यात येईल व या फेरीवाल्यांच्या यादीमधुन 
स्थिर फेरीवाल्यांकरिता पात्र असणाऱ्या स्थिर फेरीवाल्यांची यादी वेगळी करण्यात येईल . 

( क ) जे रस्ते परिच्छेद १०.१ मधील स्थिर फेरीवाल्यांच्या प्राधान्यक्रमात बसत नाहीत अशा फेरीवाल्यांची फिरता 
फेरीवाला म्हणून नोंदणी करता येईल व असे केल्यानंतर सदरचा रस्ता ना - फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येईल . 

( ड ) जे रस्ते परिच्छेद ११.२ मधील प्राधान्यक्रमानुसार अग्रक्रमाने ना - फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित करावयाचे आहेत ते 
वरील प्रक्रियेनुसार प्रथम “ ना - फेरीवाला क्षेत्र ' म्हणून घोषित करण्यात येतील व त्या ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या परिच्छेद 
१०.१ प्रमाणे पात्र स्थिर फेरीवाल्यांचा परिच्छेद ८.१ प्रमाणे उपलब्ध होणाऱ्या जागा देण्यासाठी प्रथम विचार करण्यात येईल . 
त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने परिच्छेद ८.१ प्रमाणे जागा उपलब्ध झाल्यावर उत्तरोत्तर ना - फेरीवाला क्षेत्र घोषित केले जाईल . 


भाग दोन - ६७-३अ 


१ ९ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

( इ ) परिच्छेद ८.१ नुसार स्थिर फेरीवाल्यासाठी टप्प्या टप्प्याने अधिक जागा उपलब्ध होताच पदपथांवर तात्पुरता 
फेरीवाला क्षेत्रात बसविलेल्या स्थिर फेरीवाल्यांना स्थलांतरीत करण्यात येईल . 

) उपरोक्त प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून परिच्छेद ११.१ च्या निकषात येणारे रस्ते ना - फेरीवाला क्षेत्र म्हणून 
घोषित करण्यात येईल . 

दंड आकारणी 

( १ ) अधिनियमाच्या कलम १८ ( ४ ) नुसार पथविक्रेता पथविक्री प्रक्षेत्रातील जागा रिकामी करून देण्यास असमर्थ ठरल्यास 
अधिनियमाच्या कलम १८ ( ५ ) मधील तरतुदीनुसार त्या पथविक्रेत्यास नोटीसचा कालावधी संपल्यानंतर दर दिवसासाठी ५०० / 
पर्यंतचा दंड आकारणेत येईल . 

( २ ) मात्र अशा दंडाची एकूण रक्कम जप्त केलेल्या मालाच्या किंमतीपेक्षा अधिक होणार नाही . 

( ३ ) जर पथविक्रेता ; 

( अ ) पथविक्री प्रमाणपत्रा शिवाय पथविक्रीचा व्यवसाय करत असेल ; 

( ब ) पथविक्री प्रमाणपत्राच्या अटी शर्ती भंग करीत असेल किंवा 

( क ) पथविक्री अधिनियम नियम किंवा योजनेतील तरतुदीचा भंग करीत असेल , तर दंड आकारणारा प्राधिकारी अशा 
प्रत्येक प्रकरणी रुपये पाच हजार पर्यंत कसूरदारास दंड करील परंतु दंड आकारणारा प्राधिकारी पथविक्रेत्याला त्याचे म्हणणे 
मांडण्याची वाजवी संधी देईल 

( ४ ) विक्री प्रमाणपत्राचे विहित कालावधीत नुतनीकरण न केल्यास विलंब कालावधीसाठी रुपये २०० / - प्रतिदिन इतका 
दंड आकारण्यात येईल . 

( ५ ) पथविक्रेत्यास नेमुन दिलेल्या जागेतच व्यवसाय करावा लागेल त्यापेक्षा अधिक जागा वापरता येणार नाही . नेमून दिलेल्या 
जागेपेक्षा अन्य ठिकाणी व्यवसाय करत असल्याचे आढळल्यास जागेवर रुपये ५०० / - इतका दंड आकारण्यात येईल . सतत तीन 
वेळा जागा बदलल्याचे आढळून आल्यास लायसन्स जप्त करण्यात येईल : 

१२. सामाजिक सुरक्षितता 

अ ) भागभांडवलाकरिता मदत 

फेरीवाला क्षेत्र व्यवस्थापन समिती त्यांच्या सभासदांची वर्गणी एकत्र करून बँकेत जमा करील व त्यातून विविध नागरी 
सोयींच्या देयकांची रक्कम संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करील . फेरीवाल्यांच्या गरजेनुसार फेरीवाल्यांना भागभांडवालाकरिता 
जिल्हयाच्या लीड बँकेच्या सहाय्याने कर्ज उपलब्ध करून देण्यास महानगरपालिका यासंबंधीचे शासन निर्णयानुसार , अधिनियम 
तरतुद आणि याबाबत अस्तित्वात असलेले कायदे , नियमानुसार मदत करेल . याबाबत मनपा मार्फत योग्य ती नियमानुसार 
कार्यवाही करणेत येईल . 

ब ) विमा संरक्षण - 

( १ ) फेरीवाल्यांकरिता अपघाती विमाचे संरक्षण असावे . 

( २ ) फेरीवाल्यांकरिता आरोग्य विमाचे संरक्षण असावे . 

( ३ ) फेरीवाल्यांकरिता मालाचे व विक्री वाहन संरक्षणार्थ विमा असावा . 

वरीलप्रमाणे विमा संरक्षणाकरिता फेरीवाल्याची नोंदणी करतांना नोंदणी शुल्कामध्येच महानगरपालिका यांच्या 
कडून विमाची रक्कम भरणा करून घेण्यात येईल किंवा फेरीवाला क्षेत्र व्यवस्थापन समितीमार्फत स्वतंत्रपणे विमाची 
रक्कम जमा करून घेवून सर्व फेरीवाल्यांचे एकत्रित विमा काढण्यात येईल . 


२१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 
( क ) आरोग्य तपासणी . 

महानगरपालिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्रामार्फत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील फेरीवाल्यांची वैद्यकीय तपासणी किमान 
वर्षातून एकदा करण्यात येईल . तथापि , शहर फेरीवाला समितीला आवश्यकतेनुसार फेरीवाल्यांची वैद्यकीय तपासणीचा 
कालावधी कमी करता येईल . 

( ड ) प्रशिक्षण व कौशल्यात वाढ 

फेरीवाले हे अतिशय लहान उद्योजक असल्याने त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्याचप्रमाणे उत्पन्नाचे पर्यायी 
मार्ग शोधण्यासाठी त्यांचे तांत्रिक व व्यावसायिक कौशल्य वाढविण्याच्या दृष्टीने त्यांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था 
महानगरपालिका यांच्या मार्फत करण्यात येईल . 

१३. संनियंत्रण 

( १ ) सदर उपविधीची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या होण्याकरिता महानगरपालिका शहरातील ना - फेरीवाला क्षेत्रातील 
रस्त्यांची विभागणी बीट निहाय करेल . 

( २ ) प्रत्येक बीटवर पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी महानगरपालिका पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करेल . ( पथक निर्मितीसह ) 
( ३ ) नोंदणी न करणाऱ्या फेरीवाल्यांविरुध्द संबंधित महानगरपालिकेच्या अधिनियमाच्या तरतुदीप्रमाणे दखलपात्र गुन्हा 
नोंदविण्यात येईल . 

( ४ ) ना – फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांविरुध्द संबंधित महानगरपालिकेच्या अधिनियमाच्या तरतुदीप्रमाणे 
दखलपात्र गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

( ५ ) ना फेरीवाला क्षेत्रातुन महानगरपालिकेने जप्त केलेले सामान परत मिळणार नाही व अशा सामानाची लिलाव 
महानगरपालिकेकडून करण्यात येईल . त्यापासून मिळणारे उत्पन्न मनपा निधीत जमा होईल . 

१४. शास्ती - 

या उपविधीच्या भंग करण्याबद्दल अपराध्यास 

( अ ) नोंदणी न करता व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यास , अपराध सिध्दीनंतर , सहा महिने पर्यंत साध्या कैदेची आणि 
रुपये पाच हजार पर्यंत इतक्या दंडाची शिक्षा होईल . 

( आ ) ना - फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यास , अपराध सिध्दीनंतर , सहा महिने पर्यंत साध्या कैदेची 
आणि रुपये पाच हजार पर्यंत इतक्या दंडाची शिक्षा होईल . 

( इ ) वरील ( अ ) व ( ब ) व्यतिरिक्त या उपविधीतील अन्य तरतुदींचा कोणत्याही प्रकारे भंग करण्याबद्दल अपराध्यास 
पाचशे रुपयांपर्यंत असू शकेल अशा दंडाची शिक्षा होईल , आणि भंग करणे चालू राहिल्याच्या बाबतीत , पहिल्यांदा भंग 
केल्याबद्दल दंड झाल्यानंतर ज्या दिवशी भंग करणे चालु राहील अशा प्रत्येक दिवसासाठी वीस रुपयापर्यंत असु शकेल 
इतक्या दंडाची शिक्षा होईल . वरीलप्रमाणे दंड करण्यापूर्वी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडून किंवा त्याबाबत रीतसर प्राधिकृत 
केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून किंवा संबंधित फेरीवाल्यास लेखी नोटीस देण्यात येईल . व त्यांचे म्हणणे नोटीसीत 
विहित करण्यात आलेल्या कालावधित प्राप्त झाल्यास त्याचा विचार करून दंडाविषयी योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल . असा 
दंड करण्याशिवाय आणखी आपल्या अधिकाऱ्याच्या कक्षेत असेल तेथवर अपकृती सुधारण्यास दोषी फेरीवाल्यास भाग 
पाडता येईल . 

निर्वाचनाच्या शक्ती 

या उपविधीच्या कोणत्याही तरतुदीचा अर्थ लावण्या संबंधी विवाद उत्पन्न झाल्यास अशा ठिकाणी महापालिका आयुक्त 
यांचा निर्णय अंतिम राहील . 


२२ 

अ.क्र . प्रभाग क्र . फेरीवाला क्षेत्राचे ठिकाण 

१ 

१ 

२ 

१/२ 

३ 

२ 

५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 


३ 


x 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

पनवेल महानगरपालिका 

ना फेरीवाला क्षेत्राचे ठिकाण 

प्रभाग क्रमांक अ , खारघर 

देविचापाडा मुख्य कमानी ते दिपक नायट्रेड कंपनी गेट 
पर्यंत 

नावडे फेज २ 

तळोजा फेज १ मुख्य रस्ता 

तळोजा 

- 

भवानी स्वीट ते रॉयल मेडिकल से . १० तळोजा 
पाचनंद से .०२ ते फेज १ से .१४ पर्यंत तळोजा फेज २ 
मुख्य रस्ता प्रस्तावित सिडको प्रकल्प , तळोजा गाव 
कमान ते परशी पाडा से . ४० खारघर , नावडे कॉलनी 
मुख्य रस्ता , देवीचापाडा , पेंधर , घोट गाव , रोहिंजण 
गावांमधील मुख्य रस्ता 

ओवे गाव सेक्टर ३० 

खारघर से ३५ मंजीरी जवळील रस्ता 

१. ग्रामविकास भवन रोड 

सेन्ट्रल पार्क रोड ते आर ए एफ कॅम्प रोड पर्यंत 
शिल्पचौक रोड सेक्टर २० , खारघर 
सेक्टर ११ पुर्ण 

२. चतुर्भुज बिल्डींगच्या पुढील रोड ते जलवायु कडे 

जाणारा रस्ता 

सेक्टर १ ९ पुर्ण 

खारघर गाव सेक्टर १३ तलाव परिसर ते खारघर 
स्मशानभुमी 

सेक्टर १३ पुर्ण 

सेक्टर १४ पुर्ण 

खारघर सेक्टर ०७ हिरानंदिनी 

१ ) सेक्टर ०३ पुर्ण 

सेक्टर ४ पुर्ण 

खारघर 

सेक्टर ५ पुर्ण 

खारघर सेक्टर ७ उत्सव चौक सर्कल 

रेल्वे स्टेशन रोड , सेक्टर २ हायवे रोड साईड 
खारघर सेक्टर १० गार्डन जवळ प्लॉट नं 

सेक्टर ०२ लिटील वर्ल्ड / थ्री मंकी पॉईंट 
सेक्टर १६ , १७ व १८ पूर्ण 

सेक्टर १५ तलावाजवळ 

सेक्टर १५ बालाजी स्वीटस समोरील रोड 

सेक्टर ७ सुजल बिल्डींग शेजारील मार्केट 

नविन पनेवल , एच.डी.एफ सी सर्कल ते डिमार्ट 
एम . टी . एन एल - टेंभोडे मुंबई- पुणे हायवे ब्रिज पर्यंत 

एच डी एफ सी सर्कल ते आदई सर्कल दोन्ही 
बाजुस माथेरान रोड नविन पनवेल 


६ 


प्रभाग क्रमांक - ब , कळंबोली 


२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 


३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , २०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

नवीन पनवेल सेक्टर २ , शांतिनिकेतन शाळेच्या 
मागील बाजूस , सेक्टर २ जय अंबे भाजी मार्केट , नवीन 
पनवेल 

आदई सर्कल ते आदई तलावा पर्यंत रस्त्याच्या एका 
बाजुस पुर्वेला 

खांदा कॉलनी , जुना रेल्वे क्रॉसींग गेट ते बुधवार 
बाजार ते आसुडगाव नाल्या पर्यंत 

हॉटेल तडका पासुन ते नाल्याच्या एका बाजुस 
आसुडगाव 

के.एल.ई कॉलेज ते रोडपाली सेक्टर २० गणेश मुर्ती 
विसर्जन तलाव पर्यंत 

के एल ई कॉलेज कळंबोली , एल आय जी समोरील 
रस्ता ते हनुमान मंदिरा पर्यंत 

कळंबोली सेक्टर ३ ई पोस्ट ऑफिस ते सेक्टर 
५ 
गार्डन पर्यंत कळंबोली 

रोडपाली सेक्टर २० मैदानाच्या बाजूचा रस्ता , 
रोडपाली डी मार्ट ते रोडपाली बस डेपो पर्यंतचा रोड 
एका बाजुस 

खिडुकपाडा गाव साई मंदिरासमोर रस्त्याच्या एका 
बाजुला 

नविन पनवेल , हेरीटेज सोसायटी मध्ये सेक्टर ४ ते 
पिझ्झा हट , मस्जिदी समोरील रस्ता , रक्षा स्टँड पर्यंत 

शनिमंदिर सेक्टर १ खांदा कॉलनी सेक्टर १ नेत्रज्योत 
आय हॉस्पिटल जवळ हरमोनी बिल्डींग ते किबा हॉटेल 
रोटरी क्लब तुलसी प्रेरणा श्रीनिकेतन सोसायटी पर्यंत 
खांदा कॉलनी 

सिडको ऑफिस ते सेक्टर १० कळंबोली 

श्रीजी स्वीट मार्ट रोडपाली पोलीस आयुक्तालयाच्या 
बाजुचे मैदानाला लागून असलेल्या रस्त्याच्या एका 
बाजुला ते सेक्टर १४ गणेश विसर्जन तलाव 

प्रभाग क्रमांक - क , कामोठे 
से . ० ९ प्लॉट १० व से . ०५ प्लॉट १३ , से ०८ , प्लॉट 
२६ व से २१ , प्लॉट ६२ 

से .०६ , प्लॉट नं .१० बी , व से ०६ ए प्लॉट ०३ . 


२३ 


से . ९ द्वारकास्वीट डी ए व्ही स्कुल रोड नविन 
पनवेल 

खांदा कॉलनी सिग्नल , सहयाद्री सोसायटी ते खांदा 
कॉलनी , उड्डान पुलापर्यंत 

मच्छी मार्केट , खांदा कॉलनी ते हावरे सोसायटी 
हनुमान मंदिर , आसुडगाव पर्यंत 

कळंबोली हायवे , शिवसेना ऑफिस ते पल्लवी 
अविदा हॉटेल , रोडपाली पर्यत 

शंकर मंदिर से ३ सेंट जोसेफ हायस्कुल पाण्याच्या 
से . 
टाकीचा रोड , जनता मार्केट रोड ते से . ३ ई जुनी 
सुधागड हायस्कुल पर्यंत 

कळंबोली फायर स्टेशन ते पोलीस निवारा पर्यंत 

हनुमान मंदिर से . २ ते से . ८ कारमेल स्कुल पर्यंत 

स्टेट बँक ते मंगलेश्वरी माता मंदिर कळंबोली 

डी मार्ट से . २० ते पोलिस मुख्यालयाकडे जाणारा 

रस्ता 

अमर हॉस्पिटल कळंबोली ते के . एल ४ गव्हरमेंट 
कॉलनी कळंबोली 

फायर स्टेशन कळंबोली ते कळंबोली लेबर नाका 
कळंबोली पर्यंत 

हिंदुस्तान बँक ते साईनगर सोसायटी कळंबोली पर्यंत 

कामोठे पोलिस स्टेशन समोरील चारहि दिशेस 
२०० मी . चा परिसर शिवसेना शाखा से . ३६ ते न्यु 
इंग्लीश स्कुल से . ०६ ते सिडको कम्युनिटी सेंटर 
मुख्य रोड से . २१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे १२ , 

२०२२ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४४ 

७ 

से . १२ प्लॉट 3/4 व से . १ ९ प्लॉट ७ से . १० प्लॉट 
१५ व से . ११ प्लॉट ४८ 

मनमोहन स्वीट से . १२ ते विस्टा कॉर्नर से २१ मुख्य 
रोड 

से .११ प्लॉट ४२ व से .११ प्लॉट १ बी , से . १४ प्लॉट 
६ बी व से १४ प्लॉट १४० 

से .१४ प्लॉट ५५ व से . १४ प्लॉट ४२ बी से . १ ९ 
प्लॉट ३७ व से . २० प्लॉट ७४ ए / बी 

व 

से .२१ प्लॉट ६२ व से . २४ प्लॉट २ से . २४ प्लॉट ६२ 
एम . 

से . ३४ प्लॉट २४ व से . १७ प्लॉट २६ से . १८ प्लॉट 
४७ व से . ३४ प्लॉट २८ 

शिवसेना शाखा से . ३६ ते मनमोहन स्वीट से . १२ 
मुख्य रोड 

से . ३५ प्लॉट ८५ व से . ३६ प्लॉट १ ९ बी 
साईनगर पनवेल 

खांदा कॉलनी सिग्नल खांदेश्वर पो.स्टे खांदेश्वर 
तलावाकडे जाणारा मुख्य रस्ता 

कर्नाळा सर्कल पनवेल 

बालाजी मंदीर , गणेश मार्केट , पनवेल 
रायगड बाजार , मार्केट यार्ड पनवेल 
रोज बाजार , आंबेडकर रोड पनवेल 

छत्रपती शिवाजी महाराज चौक , पनवेल 

टपाल नाका , पनवेल 

मच्छी मार्केट , उरण नाका पनवेल 

पंचरत्न नाका , पनवेल 

नवीन पनवेल रेल्वे स्टेशन समोर 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक पनवेल 

HDFC कॉर्नर , से . १ एस ई भुखंड क्र . ९ ८ B 
शबरी हॉटेल शेजारी , से . १ एस ई , भुखंड क्र . १३८ 
गणेश मार्केट से . १२ ई भुखंड क्र . ३ 

५१ 

साईबाबा मंदिर से . १३ ई भुखंड क्र . १६ 
से १२ बसस्टॉप , अं.भु.क्र . १ ९ ३ रोज बाजार 

गुणे हॉस्पिटल जवळ पनवेल 
डॉ . दांडेकर हॉस्पिटल जवळ , पनवेल 
व्ही.के.हायस्कुल समोर , पनवेल 
लाईफ लाईन हॉस्पिटल जवळ - पनवेल 
पॅनसिया हॉस्पिटल जवळ पनवेल 
गांधी हॉस्पिटल जवळ , पनवेल 
पोस्ट ऑफिस जवळ , नवीन पनवेल 

५२ 

५३ 

५४ 

पनवेल , 
दिनांक १२ मे २०२२ . 

गणेश देशमुख , 
आयुक्त , 
पनवेल महानगरपालिका . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


२४ 


४० 


४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 


५० 


१२ 


१४ 


प्रभाग क्रमांक - ड , पनवेल 


